अल्पबचत व महिलाप्रधान अभिकर्त्यांचे 
एजन्सी नुतनीकरण व अन्य अनुषंगिक 
कामासंदर्भात आयुकत, राज्य लॉटरी यांची 
राज्यस्तरावर समन्वय अधिकारी (Nodal 
Officer) म्हणून नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र. मरालॉ २०१९/प्र.क्र.१८/लॉटरी-३, 
महाराष्ट्र राज्य लॉटरी संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०८ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा : (१) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. समावे २०१५/प्र.क्र.७७/१५/अबप्र, २६.१०.२०१७ 
(२) शासन शुध्दीपत्रक वित्त विभाग क्र. PATS २०१५/प्र.क्र.७७/१५/अबप्र, ०३.०५.२०१९ 


प्रस्तावना :- 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक BA २०१५/प्र.क्र.9७७/१५/अबप्र, दि.२६/१०/२०१७ 


नुसार दि.०१ नोव्हेंबर, २०१७ पासून अल्पबचत संचालनालय कायमस्वरूपी बंद करण्यात 


आल्यानंतर अल्पबचत व महिलाप्रधान अभिकर्त्याचे एजन्सी नुतनीकरण व अन्य अनुषंगिक 


कामासंदर्भात सर्व जिल्हाधिकारी व केंद्र सरकारच्या संयुक्‍त निदेशक तथा विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय 


बचत संस्थान, नवी दिल्ली कार्यालयाशी समन्वय ठेवण्यासाठी व अल्पबचत विषयक 


कामासंदर्भातीलळ अडचणींबाबत उचित कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने राज्यस्तरावर समन्वय 


अधिकारी (Nodal Officer) नियुक्‍त करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानुषंगाने 


खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
अल्पबचत व महिलाप्रधान अभिकर्त्यांचे एजन्सी नुतनीकरण व अन्य अनुषंगिक 


कामासंदर्भात सर्व जिल्हाधिकारी व केंद्र सरकारच्या संयुक्‍त निदेशक तथा विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय 


बचत संस्थान, नवी दिल्ली कार्यालयाशी समन्वय ठेवण्यासाठी व अल्पबचतविषयक 


कामासंदर्भातीळ अडचणींबाबत उचित कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने राज्यस्तरावर समन्वय 


अधिकारी (Nodal Officer) म्हणून आयुक्‍त, राज्य लॉटरी, महाराष्ट्र राज्य लॉटरी संचालनालय, 


यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मरालॉ २०१९/प्र.क्र.१८/लॉटरी-३ 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०२१५१७०५४८५५०५ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SHEELA KIRAN ५५100 
YADAV द 
(शीला यादव) 
कक्ष अधिकारी तथा राज्य लॉटरी अधिकारी, 
वित्त विभाग 
महाराष्ट्र शासन. 


D4B67BD4AF6A80F61D9D1, 
1075BC10102D5F8C2CEA1675D3A4A, 
HEELA KIRAN YADAV 
30! 


प्रत, 
१ 


) मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राज भवन, मलबार हिल 
) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.मंत्री (वित्त), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. मंत्री (महसूल), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. राज्यमंत्री (वित्त), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 


०८ 


o~ 


4 


मा. राज्यमंत्री (महसूल),यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर . 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (व्यय), मंत्रालय, मुंबई. 

१०) अपर मुख्य सचिव (महसूल), मंत्रालय, मुंबई 

११) अपर मुख्य सचिव (वित्तीय सुधारणा)/(ले.व को.), मंत्रालय, मुंबई 

१२) सर्व महसूल विभागीय आयुक्‍त 

१३) सर्व जिल्हाधिकारी. 

१४) आयुक्त, राज्य लॉटरी, महाराष्ट्र राज्य लॉटरी संचालनालय, मुंबई 

१५) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


£33) 


S 


~ 


vo 


१६) संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई 

१७) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१८) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१९) सर्व जिल्हाकोषागार कार्यालये 

२०) लेखा अधिकारी, ( लॉटरी), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी संचालनालय, मुंबई 
२१) निवड नस्ती, लॉटरी- 


पृष्ठ २ पैकी २ 


